तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित 
निकष निश्चित करण्याबाबत गठित समितीस 
अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः प्राफेब- २०११/ प्र.क्र.९६ /म-१० 
पहिला मजला, मुख्य इमारत मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१) शासन परिपत्रक समक्रमांक, दि.०२.०३.२०२३ 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचे पत्र क्रमांकः मशा/प्रश्ञासन/कार्या- 
५/प्र.क्र.६०६/५८५४२७/२०२३, दि.२२.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील तालुका विभाजनाबाबत सुधारीत निकष निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, 


कोकण विभाग, नवी मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाळी उपरोक्त वाचा क्र.१ येथे नमुद दि.०२.०३.२०२३ 


रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये तालुका पुनर्रचना समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीस 


१८० दिवसांत अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. तथापि, तालुका 


विभाजनाच्या संदर्भात राज्यातील इतर विभागीय आयुक्‍त यांचेकडून प्रस्ताव व शिफारशी प्राप्त करुन 


घेण्याची कार्यवाही सुरु असल्याने तसेच नजिकच्या काळात कोकण विभागातील नैसर्गिक आपत्तीच्या 


कामांमुळे विहीत मुदतीत अहवाल सादर करणे शक्‍य नसल्याचे नमुद करुन विभागीय आयुक्‍त, कोकण 


विभाग यांनी वाचा क्र.२ येथे नमुद दि.२२.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी अहवाळ शासनास 


सादर करण्यासाठी समितीस ६० दिवसांचा अधिकचा कालावधी वाढवून मिळण्यास विनंती केली आहे. 


त्याअनुषंगाने सदर समितीस अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्राफेब २०११/ प्र.क्र. ९६/ म-१० 


शासन परिपत्रक:- 


वाचा क्र.१ येथे नमुद दि.०२.०३.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागीय आयुक्‍त, 


कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडीळल विषयाचे व्यापक स्वरुप व विभागीय 


आयुक्‍त, कोकण विभाग यांनी समितीस अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ मिळणेबाबत नमुद 


केलेली कारणमिमांसा विचारात घेवून, सदर समितीस शासनाला अहवाल सादर करण्याकरीता दि.३१ 


ऑक्टोबर,२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६११४२५०५३१९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e1b3fd993c8b 
V | T H O B A 0952a368e400ed2af72cb5dd990c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385D86F 23 


914275B4E2B1125F6E74E6A1FAC7106C22, 
G AW D ) E cn=SANTOSH VITHOBA GAWDE 


(संतोष वि. गावडे ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी, सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी, सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्राफेब २०११/ प्र.क्र.९६/ म-१० 


७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
९. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
AT. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
११.सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 
१२.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१३.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
१४.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
१५.तालुका पुनर्रचना समितीतील सर्व सदस्य. (विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्यामार्फत) 
१६.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१७. उप आयुक्‍त (महसूल) कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१८. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बराक नं. १, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
१९. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (इ। समिती, टिळक भवन, दादर, मुंबई. 
२०. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई 
२१. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 
२२. बहुजन समाज पक्ष प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई. 
२३. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल मार्ग, मुंबई 
२४. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनठाक्ती सभागृह, ग्लोब मिल 
पॅलेस,वरळी, मुंबई. 
२५. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई. 
२६. प्रहार जनशक्ती पक्ष कार्यालय, सीडीओ बॅरक क्र.१० मधील कक्ष क्र.१ व २,योगक्षेमसमोर, 
जीवन बीमा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई. 
२७. निवडनस्ती (कार्यासन म-१०) महसूल व वन विभाग. 


१ 


छठ 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


